महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा, 
गट-ब संवर्गात पदोन्नतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१९/प्र.क्र.१७९ /१५अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -३२. 
तारीख: १५ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ :- १ सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२/॥/१६-ब, दि. २९.१२.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. २८.०४.२०१५, १६.०७.२०१५ व दि. १५.०६.२०१७. 


झासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील (वेतनश्रेणी S-94 : ४१८००-१३२३००) खालील 
अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (वेतनश्रेणी 5-१६: ४४९००-१४२४००) या संवर्गात त्यांना वाटप 
झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन राहुन खुल्या प्रवर्गातून निव्वळ 
तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिका-याचे नांव व पदनाम वाटप झालेला | प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसूली विभाग 

श्री.संजयकुमार अर्जून गायकवाड, नागपुर अ.जा. ।तालुका कृषि अधिकारी, एटापल्ली, 
a) मंडल कृषि अधिकारी, करमाळा, ता. (खुल्या | जि. गडचिरोली 

करमाळा, जि. सोलापूर. प्रवर्गातून) 

श्री.रविशंकर गेमसिंग पाडवी, अमरावती अ.ज. | तालुका कृषि अधिकारी, धारणी 
२ मंडल कृषि अधिकारी, set ता. (खुल्या | जि.अमरावती 

शिरपूर, जि. धुळे. प्रवर्गातून) 

श्री.संजय महादेव भगत, नागपुर अ.ज. | तालुका कृषि अधिकारी, जिवती, 
3 | मंडल कृषि अधिकारी, हिंगणा, ता. (खुल्या | जि. चंद्रपूर 

हिंगणा, जि. नागपूर. प्रवर्गातून) 

श्री. यशवंत ange धिमधिमे, औरंगाबाद अ.जा. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
ie मंडल कृषि अधिकारी, पिप्रीराजा, (खुल्या | कृषि अधिकारी, औरंगाबाद 

ता. औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद. प्रवर्गातून) 

श्री.सुरेश अश्रुबा गोंडगे, औरंगाबाद अ.जा. | aa अधिकारी, उपविभागीय कृषि 

कृषि अधिकारी, विभागीय बीज (खुल्या | अधिकारी, जालना 
4 प्रमाणिकरण यंत्रणा, जालना. प्रवर्गातून) 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१९/प्र.क्र.१७९ /१५ओ 


अ.क्र | अधिका-याचे नांव व पदनाम वाटप झालेला | प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसूली विभाग 
श्री.अनिल दशरथ धेंडे, पुणे अ.जा. | da अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, 
६ | कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक (खुल्या | [विप्र], पुणे 
कृषि अधिकारी (गुनि), सांगली. प्रवर्गातून) 
श्रीदिपक वसंत पानपाटील, नागपुर अ.जा. तालुका कृषि अधिकारी, 
7 कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक (खुल्या । लाखांदुर,जि. भंडारा 
कृषि अधिकारी(गुनि),अहमदनगर. प्रवर्गातून) 
Naps राघु सपकाळ, पुणे अ.जा. | तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषि 
८ | कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह- (खुल्या | सहसंचालक, पुणे 
संचालक, पुणे. प्रवर्गातून) 
श्रीअनिळ लिंगप्पा कांबळे, अमरावती खुला | तालुका कृषि अधिकारी, तिवासा, 
९ । कृषि चिकित्सालय फरोवा ढोकी ता. जि. अमरावती 
उस्मानाबाद, जि. उस्मानाबाद. 
श्री.सुनिल सिताराम जगताप, मंडल पुणे खुला तंत्र अधिकारी, SMART, पुणे 
. कृषि अधिकारी, राजापुर-१, ता. 
राजापूर, जि. रत्नागिरी. 
श्री.रमाकांत विठठल भजनावळे, नागपुर खुला तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
क मंडल कृषि अधिकारी, रांजणी, ता. कृषि अधिकारी, गोंदिया 
कवठेमहांकाळ, जि. सांगली. 
श्री.आनंद ह्री जाधव, अमरावती खुला ।तालुका कृषि अधिकारी, अकोला, 
१२ | कृषि अधिकारी, wa चाचणी जि. अकोला 
अधिकारी प्रयोगशाळा, कोल्हापुर. 
श्री.रमेश बळीराम गायकवाड नागपुर अ.जा. ।तालुका कृषि अधिकारी, 
(कांबळे), (खुल्या | हिंगणघाट, जि. वर्धा 
१३ | मंडल कृषि अधिकारी, प्रवर्गातून) 
हातकणगले, ता. हातकणगले, जि. 
कोल्हापूर. 
श्री. मनोहर गोपाळ कोरे, अमरावती खुला ।तालुका कृषि अधिकारी, अंजनगाव 
~ मंडल कृषि अधिकारी, करवीर, ता. सुर्जी, जि. अमरावती 
करवीर, जि. कोल्हापूर. 
श्री.दगडु शामराव शिंगे, नागपुर अ.जा. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
१५ | मंडल कृषि अधिकारी, वडगांव, ता. (खुल्या | कृषि अधिकारी, नागपूर 
हातकणगले, जि. कोल्हापूर. प्रवर्गातून) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१९/प्र.क्र.१७९ /१५ओ 


अ.क्र | अधिका-याचे नांव व पदनाम वाटप झालेला | प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसूली विभाग 

श्री.दगडु संभाजी शिलेदार, पुणे खुला तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि 
१६ | मंडल कृषि अधिकारी, झांगली अधिकारी कार्यालय, मिरज जि. 

ता.मिरज, जि.सांगली. सांगली 

श्री.मोहन शांकर मोहिते, अमरावती खुला तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि 
~ मंडळ कृषि अधिकारी,मिरज, अधिकारी, खामगाव 

ता.मिरज,जि.सांगली. 

श्री.दिपक दादू कांबळे, नागपुर खुला ।तालुका कृषि अधिकारी, अहेरी 
१८ | कृषि अधिकारी, किटकनाडक जि.गडचिरोली 

चाचणी परिक्षण प्रयोगशाळा, पुणे. 

श्रीमती.प्रिती सिध्दार्थ जवांदे, नागपुर अ.जा. । तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
१९ | मंडल कृषि अधिकारी, कामठी, ता. (खुल्या | कृषि अधिकारी, नागपूर 

कामठी, जि. नागपूर. प्रवर्गातून) 

श्री.नामदेव गोपाळ धांडे, नागपुर अ.ज. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
२० । मंडल कृषि अधिकारी, धारगांव, (खुल्या | कृषि अधिकारी, भंडारा 

ता.संगमनेर, जि.अहमदनगर. प्रवर्गातून) 

श्री.मुकुंद Avot ढावरे, पुणे अ.जा. | तालुका कृषि अधिकारी, पाटण, 
“8 मंडल कृषि अधिकारी, पानशेत, ता. (खुल्या | जि. सातारा 

वेल्हा, जि. पुणे. प्रवर्गातून) 

श्री.नागसेन शिवाजी भोसले, पुणे अ.जा. | तंत्र अधिकारी, विभागीय कृषि सह- 
२२ । मंडळ कृषि अधिकारी, पारस, (खुल्या | संचालक, पुणे 

ता.दौंड, जि.पुणे. प्रवर्गातून) 

श्री.प्रकाश मोतीराम खेडकर, नागपुर अ.जा. | तालुका कृषि अधिकारी, सिंदेवाही, 
23 । मंडल कृषि अधिकारी, टेंभुर्डा, ता. (खुल्या | जि. चंद्रपूर 

वरोडा, जि. चंद्रपूर. प्रवर्गातून) 

श्री.मधुकर गोविंदराव सोनटक्के, नागपुर अ.जा. | तालुका कृषि अधिकारी, समुद्रपूर, 
२४ । कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक (खुल्या जि. वर्धा 

कृषि अधिकारी(गुनि), वाशिम. प्रवर्गातून) 

श्रीदेनकर सहदेव प्रधान, अमरावती अ.जा. | da अधिकारी, उपविभागीय कृषि 
व्र मंडल कृषि अधिकारी, (खुल्या । अधिकारी, अकोला 

वाढोणाबाजार, ता. राळेगाव, जि. प्रवर्गातून) 


यवतमाळ. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१९/प्र.क्र.१७९ /१५ओ 


अ.क्र | अधिका-याचे नांव व पदनाम वाटप झालेला | प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसूली विभाग 

श्री.अशोक माधवराव पिंपळगांवकर, औरंगाबाद अ.जा. तालुका कृषि अधिकारी, माहुर, 
२६ । मंडल कृषि अधिकारी, माहूर, ता. (खुल्या | जि.नांदेड 

माहूर, जि. नांदेड. प्रवर्गातून) 

श्री.दत्तात्रय  भिगन्ना TSAR, अमरावती अ.ज. तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि 
२७ । मंडल कृषि अधिकारी, बोरी, ता. (खुल्या । अधिकारी, पांढरकवडा, 

पांढरकवडा, जि. यवतमाळ. प्रवर्गातून) | जि.यवतमाळ 

श्री.सुरेश Ap  इनवते, अमरावती अ.ज. | जिल्हा मृद सर्व्हेक्षण व मृद चाचणी 
२८ | मंडल कृषि अधिकारी, शिराळा, जि. (खुल्या । अधिकारी, अकोला 

अकोला. प्रवर्गातून) 

श्री.चंद्रकांत पांडुरंग भागडे, अमरावती अ.ज. | मोहिम अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
२९ | मंडळ कृषि अधिकारी, संगमेश्वर, ता. (खुल्या | वाशिम 

संगमेश्वर, जि. रत्नागिरी. प्रवर्गातून) 

श्री.विठुठल रामजी बांबळे, नागपुर अ.ज. | da अधिकारी, विभागीय कृषि सह 
डर मंडळ कृषि अधिकारी, अकोले, ता. (खुल्या । संचालक, नागपूर 

अकोले, जि.अ.नगर प्रवर्गातून) 

asada मधुकरराव झोडे, अमरावती अ.ज. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
३१ | कृषि अधिकारी, कृषि आयुक्तालय (खुल्या | कृषि अधिकारी, बुलढाणा 

(आदर्शगांव), पुणे. प्रवर्गातून) 

Tae बाबुराव वसवाडे, नागपुर अ.ज. | da अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
३२ | मंडळ कृषि अधिकारी, (खुल्या | कृषि अधिकारी, गडचिरोली 

ता.राधानगरी, जि . कोल्हापुर. प्रवर्गातून) 

Raft सुकलाला राजपूत, अमरावती अ.ज. ।तालुका कृषि अधिकारी, दिग्रस 
३३ | मंडल कृषि अधिकारी, अक्कलकुवा, (खुल्या | जि.यवतमाळ 

ता. अक्कलकुवा, जि. नंदूरबार. प्रवर्गातून) 

श्री.प्रकाहा परशुराम पल्लेवाड, अमरावती अ.ज. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
३४ | जिल्हा बीज प्रमाणीकरण (खुल्या | कृषि अधिकारी, अमरावती 

अधिकारी, नांदेड. प्रवर्गातून) 

श्री.विश्वजित जयसिंग पाडवी, नागपुर अ.ज. | जिल्हा कृषि अधिकारी [विघयो], 

मंडल कृषि अधिकारी, धानोरा, ता. (खुल्या | जिल्हा परिषद, भंडारा 
२५ | नंदूरबार, जि. नंदूरबार. प्रवर्गातून) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१९/प्र.क्र.१७९ /१५ओ 


अ.क्र | अधिका-याचे नांव व पदनाम वाटप झालेला । प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
महसूली विभाग 

श्री. सुरेश सावळाराम खेताडे, नाशिक अ.ज. | तालुका कृषि अधिकारी, बोदवड, 
३६ | मंडल कृषि अधिकारी, पारोळा-२, (खुल्या | जि. जळगाव 

ता. पारोळा, जि. जळगाव. प्रवर्गातून) 

श्री.अरविंद भाउराव पगारे, नाशिक अ.जा. | तालुका कृषि अधिकारी, मालेगांव 
3७ मंडल कृषि अधिकारी, घोटी-२ ता. (खुल्या | जि.नाशिक 

इगतपूरी, जि. नाशिक. प्रवर्गातून) 

श्री.महेंद्र रामदास avs, नाशिक इ.मा.व. | तालुका कृषि अधिकारी, पारोळा, 
३८ | मंडळ कृषि अधिकारी, ता. जि.धुळे. (खुल्या | जि. जळगाव 

प्रवर्गातून) 

श्री.देशापांडे नितिन रामराव, औरंगाबाद खुला तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
३९ । कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि सह- कृषि अधिकारी, नांदेड 

संचालक (गुनि), लातूर. 

Sade केशवराव शोवाने, अमरावती Sq. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
रि कृषि अधिकारी, संचाळक बीज (खुल्या | कृषि अधिकारी, अकोला 

प्रमाणिकरण यंत्रणा, अमरावती. प्रवर्गातून) 

श्री.के. आर. जेधेदेशमुख, पुणे खुला ।तालुका कृषि अधिकारी, तासगाव, 

कृषि अधिकारी,कृषि आयुक्तालय जि. सांगली 
. ae 

(निविष्ठा व गुण -(७/८), 

पुणे. 

stood किसनजी मोरे, नागपुर इ.मा.व. । तालुका कृषि अधिकारी, ब्रम्हपूरी, 
व मंडल कृषि अधिकारी. काटोल-२ (खुल्या । जि. चंद्रपूर 

(मेटपंजरा प्र., ता. काटोल, जि. प्रवर्गातून) 

नागपूर. 
२. सदर पदोन्नती ही मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दि. ०४.०८.२०१७ 


रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या 
विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खुला प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब 
यांनी दि. २९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार देण्यात येत आहे. 
सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क 
सांगता येणार नाही. 


३. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१९/प्र.क्र.१७९ /१५ओ 


४. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची राहील व वरीष्ठ संवर्गात ज्येष्ठतेकरिता ती ग्राहय धरता 

येणार नाही. त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणतेही लाभ त्यांना मिळणार नाही. 

५. सदर पदोन्नती ही दि.१३.०५.२०१९ रोजी प्रसिध्द केलेल्या दि.०१.०१.२०१० स्थित अंतिम 

ज्येष्ठतायादीनुसार देण्यात येत आहे. 

६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 

सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. 

७ आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१७१३१६२५२७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Amol Nilakanth <= 
Sakharkar 


(अ.नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. उपसचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. मा.राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

१०.मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
११.मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
१२.सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
१४.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि २४१९/प्र.क्र.१७९ /१५ओ 


१५.सर्व सह सचिव/उप सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६.उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.कृषि सह संचाळक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१८.संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक (ART आयुक्‍त (कृषि) पुणे ) 

१९.संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
२०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

२१.सर्व संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

२२. निवड नस्ती /१५अे. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


